नागपूर प्रादेशिक विभागात अतिवृष्टीमुळे 
क्षतिग्रस्त पुलाची उच्चस्तरीय चौकशी 
करणे बाबत 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.चौकशी-२०२०/प्र.क्र.२०५/रस्ते-४अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- ०५ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांक, दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि. ०४ सप्टेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर प्रादेशिक विभागात 
अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या पुलाची उच्चस्तरीय चौकशी करणे बाबत पुढील प्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. 


गि । मुख्य अभियंता तथा सहसचिव, सार्वजनिक बांधकाम | अध्यक्ष, 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र (इमारती) सदस्य, 
अधीक्षक अभिंयता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नागपूर | सदस्य, 

४. अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र (पूल) मंडळ, नवी मुंबई | सदस्य सचिव. 


सदर समितीत प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्यात येत असून, वरील रकान्यात दर्शविण्यात 
आलेल्या समिती ऐवजी पुढील रकान्यात दर्शविण्यात आलेली समिती वाचावे. 


Zz मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, | अध्यक्ष, 
अमरावती. 

2. अधीक्षक अभियता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, | सदस्य, 
अमरावती. 

a. कार्यकारी अभियंता, संकल्प चित्र मंडळ, नागपूर. सदस्य सचिव. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०१००५१६१३३३९११८ असा आहे. सदर शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने ne 
Tanaji Shankar co, oncoverment fara, Publ Wok 


partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=ff297c5a2378c5688902d6a48db66496 1 80f7476fe6 
h 


shel ke 9631418ba9d1a9a172e2 Tanaji Shi 


Date: 2020.10.05 16:15:51 +05'30' 


(ता. शं. शहोळके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः चौकशी-२०२०/प्र.क्र.२०५/रस्ते-४अ, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, 

मुंबई. 

६) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मुख्य अभियंता तथा सहसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहिती 
व योग्य कार्यवाहीस्तव. 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांना माहिती व समितीला 
सर्व सहकार्य करण्याच्या सूचनेसह अग्रेषित. 

० मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांना माहिती व योग्य 

कार्यवाहीस्तव. 

११) अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र (इमारती). 

२) अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नागपूर / अमरावती यांना माहिती व योग्य 

कार्यवाहीस्तव 

१३) अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र (पूल) मंडळ, नवी मुंबई 

१४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर / चंद्रपूर/ गडचिरोली 

१५) कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ, नागपूर यांना माहिती व योग्य कार्यवाहीस्तव 

१६) कार्यकारी अभियंता, कृषी बांधकाम विभाग, नागपूर 

१(७ संग्रहार्थ- कार्यासन- रस्ते-४अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


